चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४२ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २३ नोव्हेंबर, २०२२. 
पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र. का-प्रआ/४८६, दिनांक १८/०१/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 
यांनी सदर रस्ते CHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्‍यातील खालील रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग महणून दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 

क्र. रस्त्याचा व करावयाची । नंतरचा क्रमांक 

क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी. 

१. । मासळ बु. मानेमोहाडी आडेगाव ग्रामीण मार्ग-११५ । (०/०० ते 3/00) १९.०० प्रमुख जिल्हा 
खांबाडा खुटाळा शिरपूर बोडधा ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२८ 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-१११ । (०/०० ते ५/०० 

५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-११० । (०/०० ते 2/00) 
२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१३६ । (०/०० ते ४/५००) 
४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१०० । (०/०० ते 2/00) 
२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१३८  । (०/०० ते 2/400) 
२.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४२ /नियोजन-२ 


एकूण 


शंकरपूर ते अंबाई निबाई दहेगाव ग्रामीण मार्ग-९८ (०/०० ते ३/५००) । १६.०० प्रमुख जिल्हा 
झरी इरवा खैरी आजगाव कोलारी ३.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२९ 
ते जिल्हा सिमा रस्ता. ग्रामीण मार्ग-६३ (०/०० ते ३/००) 
३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-६२ | (०/००ते २/५००) 
२.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-६१ (०/०० ते 2/00) 
२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५८ (०/०० ते ०/५००) 
०.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१३१ । (०/०० ते १/५००) 
१.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१३७ । (०/०० ते 3/00) 
३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५२ । जि.प. ठरावात सदर 
(०/०० ते ३/००) रस्ता नमूद 
३.०० कि.मी. नसल्याने ३.०० 
कि.मी. लांबी 
वगळण्यात येत आहे. 
प्रधानहेटी रामपूर बोडधा । ग्रामीण मार्ग-८७ (०/०० ते 9/00) १२.०० प्रमुख जिल्हा 
दाबकाहेटी पिंपळगाव खापरी डोमा १.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३० 
मुक्ताबाई रस्ता. ग्रामीण मार्ग-८६ (०/०० ते १/५००) 
१.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-८५ (०/०० ते 8/00) 
४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-७१ (०/०० ते 3/00) 
३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-७० (०/०० ते २/५००) 
२.५०० कि.मी. 
४. । प्ररामा क्र.९ ते महादवाडी खांबाडा ग्रामीण मार्ग-१०३ । (०/०० ते 3/00) १५.५०० प्रमुख जिल्हा 
उसेगाव मसली सरडापार काम रस्ता. ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३१ 
ग्रामीण मार्ग-१०६ । (०/०० ते १/५००) 
१.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१०७ । (०/०० ते §/00) 
६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-११६ । (०/०० ते 4/00) 
५.०० कि.मी. 
६२.५०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४२ /नियोजन-२ 


परिणामी, उपरोक्त रस्ते दर्जोन्नत झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील चंद्रपूर 


जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६२.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 


लांबी (२४१३.५८० + ६२.५००) म्हणजेच २४७६.०८० मी. इतकी ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
६२.५०० कि. मी. ने घट होवून एकूण लांबी (५३३६.५४० -६२.५००) म्हणजेच ५२७४.०४० कि.मी. इतकी 
होईल. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात AGH असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११२३१६२०२००६१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभिड 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


